कक्ष अधिकारी संवर्गाची दिनांक 09.09.2092 


रोजीची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः कअनि-११२३/प्र.क्र.१०५/प्रशा -२ (98-9) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: २१ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा :- 
१) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. कअनि-११२३/प्र.क्र.७५/१४-ब, दिनांक 
०१.०९.२०२३ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, पत्र क्र.टिआरएन-०८१९/प्र.क्र.५५/सीपीटीपी-ब, दिनांक 
१६.०९.२०१९ व दिनांक १९.१०.२०२३ 
शासन परिपत्रक :- 


कक्ष अधिकारी संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१७ रोजीची अंतिम सामायिक ज्येष्ठतासूची संदर्भ क्र.१ 
च्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 


२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दिनांक २०.०१.२०१४ अन्वये एकत्रित परिवीक्षाधीन 
प्रशिक्षणाचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार परिवीक्षा अधिकाऱ्यांची प्रशिक्षण 
कालावधीत २०० गुणांची परीक्षा घेऊन उमेदवारांना या परीक्षेत मिळालेले गुण आणि महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या परीक्षेत मिळाळेळे गुण यांच्या आधारे उमेदवारांची त्या-त्या संवर्गातील ज्येष्ठता निश्चित 
करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. SAM पध्दतीने जेष्ठता निश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा 
[महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या राज्य नागरी सेवा परीक्षेद्वारे गट "अ" आणि गट "ब" 
(राजपत्रित) या पदाकरीता निवड होऊन, सरळसेवेने नियुक्‍त होणाऱ्या व एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण 
कार्यक्रमांतर्गत प्रशिक्षण घेणाऱ्या उमेदवारांची सेवाजेष्ठता निश्चित करणे] नियम २०१५, दिनांक 
७.११.२०१५ रोजी अधिसूचित करण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे, परिवीक्षा कालावधीत घ्यावयाच्या परीक्षा 
आणि एकंदरीतच प्रशिक्षणाच्या सर्व टप्प्यांना असलेले गुणांचे weightage यासंबंधात दिनांक २२.४.२०१५ 
रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. 


२.१ राज्यसेवा परीक्षा- २०१६ च्या अंतिम निकालाच्या आधारे शिफारसप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांच्या 
चौथ्या तुकडीचे (9217-४) एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण दिनांक ०१.०८.२०१७ पासून सुरु करण्यात 
आले असून हे प्रशिक्षण दिनांक ३१.०७.२०१९ रोजी पूर्ण झाले आहे. सदर कक्ष अधिकारी, गट-ब या 
संवर्गातील उमेदवारांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत आणि मुलाखतीमध्ये प्राप्त झालेले गुण 


शासन परिपत्रक क्रमांकः कअनि-११२३/प्र.क्र.१०५/ प्रशा -2 (98-9), दिनांक 29 नोव्हेंबर, 2023 


आणि परिवीक्षा कालावधीतील २०० गुणांपैकी प्राप्त झालेले गुण यांची बेरीज करुन गुणानुक्रमाने त्यांची 
आपापसातील तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सीपीटीपी कार्यासनाने दिनांक १६.०९.२०१९ व च्या पत्रान्वये निश्चित 
केली असून दिनांक १९.१०.२०२३ च्या पत्रान्वये ती सुधारित करण्यात आली आहे. 


३. दिनांक ०१.०१.२०१७ ते ३१.१२.२०१७ या कालावधीतील कक्ष अधिकारी पदावरील नियमित 
पदोन्नतीचे दिनांक प्राप्त झालेल्या तसेच सदर कालावधीत सरळसेवेने कक्ष अधिकारी पदावर नियुक्‍त 
झालेल्या कक्ष अधिकाऱ्यांचा समावेश करुन दिनांक ०१.०१.२०१८ रोजीची तात्पुरती सामायिक 
ज्येष्ठतासूची तयार करण्यात आली असून ती या परिपत्रकासोबत जोडली आहे. 


४. सर्व मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, सदर परिपत्रक सोबतच्या ज्येष्ठतासूचीत 
समाविष्ट असलेल्या व आपल्या विभागात कार्यरत असलेल्या, विभागातून सेवानिवृत्त झालेल्या तसेच 
विभागाच्या आस्थापनेवरुन प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावे. 


५. सदर ज्येष्ठतासूचींबाबत काही आक्षेप असल्यास त्याबाबत दिनांक 04.92.2023 पर्यंत सामान्य 
प्रशासन विभाग कार्यासन प्रशा-२ (१४-ब) कडे आपले निवेदन संबंधित विभागांमार्फत सादर करावे. त्यानंतर 
प्राप्त झालेल्या निवेदनांवर विचार करण्यात येणार नाही. 


६. कक्ष अधिकारी संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१८ रोजीची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची खालील 
प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे: 


१) मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने //.?.९७.२९८६/२०००, W.P.No. २९८२/२०००, W.P.No. 
४९५८/२००३ आणि W.P.No.338/2099 या याचिकावर दि.०६.०८.२०१८ रोजी दिलेल्या 
आदेशाविरोधात मा.सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली विशेष अनुमती याचिका (SLP) 
क्र.२५१८१/२०१८ . 


२) मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका क्र.२७९७/२०१५ वर दि.०४/०८/२०१७ रोजी पदोन्नतीमधील 
आरक्षणाबाबत दिलेल्या आदेशाविरोधात राज्य शासनाने मा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली व 
प्रलंबित विशेष अनुज्ञा याचिका (SLP) क्र. २८३०६/२०१७ . 


मा.महाराष्ट्र प्रशासकिय न्यायाधीकरण, मुंबई येथे प्रलंबित मूळ अर्ज क्र.४८८/१७. (श्री किरण जाधव 
व इतर) 


a 


ee 


मा.महाराष्ट्र प्रशासकिय न्यायाधीकरण, मुंबई येथे प्रलंबित मूळ अर्ज क्र.१०६६/१९ (श्री उल्हास 
हांकर भोईटे व इतर) 

७. सर्व मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, सदर ज्येष्ठतासूचीची प्रत वेबसाईटवरुन प्राप्त 
करुन घ्यावी. आपल्या विभागातील सर्व संबंधितांना ज्येष्ठतासूचीची प्रत वेबसाईटवरुन उपलब्ध करुन 
घेण्याबाबत कळवावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः कअनि-११२३/प्र.क्र.१०५/ Wall -2 (98-9), दिनांक 29 नोव्हेंबर, 2023 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११२११७५९४४९५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by KIRAN KASHINATH SHINDE 
c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 


N: 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
KIRAN KASHINATH 2zczoccsrszrisssrdosazeoivocoezbeass2d dsstasoebs 
11d2f0e47e2fa1 faf797, 
pseudonym=2D44D451D265F16B5CF7C5E69E475151658C1F48 


सोबत : विवरणपत्र 5 H | N D E serialNumber=9FF022F2E9COF3CODF2FD6BEE75DF1F6AE3C480 


80BAD7972572EE58C3F741862, cn=KIRAN KASHINATH SHINDE 
Date: 2023.11.21 18:11:23 +05'30' 


(कि. का. शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
) सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना) 
त्यांना विनंती करण्यात येते की, सदर ज्येष्ठतासूचीची प्रत वेबसाईटवरुन प्राप्त करुन घ्यावी. 
) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


कक्ष अधिकारी संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१८ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


विवरणपत्र-अ 
अ.क्र नाव प्रवर्ग स-सरळसेवा/ | जन्मदिनांक | सेवानिवृत्तीचा | रुजू दिनांक/ | कक्ष अधिकारी विभाग 
प.-पदोन्नती दिनांक तदर्थ पदोन्नतीचा पदावरील 
दिनांक ज्येष्ठतेचा 
दिनांक 
xa श्री दि.रा.लाड खुला प. ०२.०८.१९६० | ३१.०८.२०१८ ०७.०७.२०१६ ०१.०१.२०१७ |साप्रवि 
२ श्रीमती |उ.ल.खोपडे खुला प. ५.१२.१९६१ | ३१.१२.२०१९ | २०.०२.२०१५ | २३.०१.२०१७ |उऊवकावि 
३ श्री ग.वि.मठपती खुला प. २७.०२.१९६५ २८.०२.२०२३ २०.०२.२०१५ ०१.०२.२०१७ ।साबांवि 
8 श्री सं.मं.कोरगांवकर खुला प. २.११.१९६२ | ३०.११.२०२० ०१.०६.२०१५ ०१.०२.२०१७ ।साप्रवि 
4 श्रीमती ।श्रे.श्री.सावंत खुला प. ५.०८.१९६२ | ३१.०८.२०२० ०१.०६.२०१५ ०१.०२.२०१७ ।उऊवकावि 
६ श्रीमती |ब्लो.स्टॅ.गोन्सालवीस खुला प. २८.०१.१९६० | ३१.०१.२०१८ ०१.०६.२०१५ ०१.०२.२०१७ विवि 
9 श्री |अ.अ.कुलकणी खुला प. ३१.१२.१९७५ | ३१.१२.२०३३ | ०१.०६.२०१५ | ०२.०२.२०१७ |विवन्यावि 
८ श्री lanyard खुला ०.०८.१९७५ | ३१.०८.२०३३ ०१.०६.२०१५ १९.०२.२०१७ | fafa 
९ श्री ।सु.वा.वेदपाठक खुला प. ०९.०७.१९६२ | ३१.०७.२०२० ०४.०७.२०१९ ०१.०३.२०१७ |जलसंपदा 
} a | श्री रा.अ.साबणे अजा प. ०.०६.१९७७ ३०.०६.२०३५ ०१.०६.२०१५ ०१.०३.२०१७ ।नविवि 
| २ लेत >न| श्रीमती |अ.प्र.तुम्मुलवार इमाव प. २२.०८.१९६८ | ३१.०८.२०२६ ०१.०६.२०१५ ०२.०३.२०१७ |कृवपदुमवि 
२ श्रीमती ।मा.ता.कुंभार इमाव प. २५.०५.१९७७ | ३१.०५.२०३५ ०१.०६.२०१५ ०२.०३.२०१७ |।पापुवस्ववि 
३ श्रीमती ।अ.स्व.सोनवणे (लादे) अजा qT. ०४.०४.१९७४ | ३०.०४.२०३२ ०१.०६.२०१५ २४.०३.२०१७ ।|नियोजन 
४ श्रीमती ।म.प्र.किणी विमाप्र प. २.१०.१९७२ | ३१.१०.२०३० ०१.०६.२०१५ ०१.०४.२०१७ ।साप्रवि 
५ श्रीमती |सं.सु.मोहरे खुला प. ०४.०८.१९६० | ३१.०८.२०१८ ०१.०६.२०१५ ०१.०४.२०१७ |अनापुवग्रासंवि 
& श्री ग.स.परब खुला प. ८.०५.१९७३ | ३१.०५.२०३१ ७.०७.२०१५ ०२.०४.२०१७ ।जलसंपदा 
७ श्रीमती ।पु.जि.तरडे खुला प. २३.११.१९७३ | ३०.११.२०३१ ७.०७.२०१५ ०२.०४.२०१७ ।साबांवि 
८ श्रीमती |सं.अ.शिंदे अजा ६.०६.१९७४ | ३०.०६.२०३२ ७.०७.२०१५ ०५.०४.२०१७ ।कौविवऊवि 
९ श्रीमती ।प्र.प्र.सावंत खुला प. २.०७.१९६३ ३१.०७.२०२१ ७.०७.२०१५ १८.०४.२०१७ ।साप्रवि 
२० श्री अ.चं.झावरे इमाव प. ०२.०६.१९७१ ३०.०६.२०२९ ७.०७.२०१५ ०१.०५.२०१७ ।गृवि 
२१ श्रीमती ।भा.दि.धुरी खुला प. ३.०७.१९७३ | ३१.०७.२०३१ ७.०७.२०१५ ०१.०५.२०१७ |इमाबकवि 
२२ श्रीमती ।प्र.प्र.मुळे खुला प. २३.१०.१९७२ | ३१.१०.२०३० ७.०७.२०१५ ०१.०५.२०१७ ।मवववि 
२३ श्री मि.का.मेश्राम अजा प. ०३.०२.१९६२ | २९.०२.२०२० ७.०७.२०१५ ०१.०५.२०१७ |कृवपदुमवि 
२४ श्रीमती ।ने.नं.हुमरसकर इमाव प २३.०१.१९६९ ३१.०१.२०२७ ७.०७.२०१५ ०१.०५.२०१७ |शाशिवक्रिवि 
२५ श्री सं.ब.ममदापुरे खुला प. १४.०२.१९७५ २८.०२.२०३३ ७.०७.२०१५ ०१.०५.२०१७ ।झाशिवक्रिवि 
२६ श्रीमती ।भा.रा.भाईडकर खुला प. २९.०४.१९७१ | ३०.०४.२०२९ ७.०७.२०१५ ०१.०५.२०१७ |विवन्यावि 
२७ श्रीमती ।सं.गो.लांडे खुला प. २९.०५.१९७३ । ३१.०५.२०३१ ०७.०७.२०१६ ०३.०५.२०१७ ।उऊवकावि 
२८ श्रीमती ।रा.अ.ताठरे खुला प. १०.१२.१९७१ ३१.१२.२०२९ ०७.०७.२०१६ ०५.०५.२०१७ ।विवि 
२९ श्री ।अ.ज.चौधरी खुला प. २३.१२.१९६६ । ३१.१२.२०२४ ०७.०७.२०१६ ०१.०६.२०१७ |सपवववि 
३० श्री वि.ना.धाईजे अजा प. ०४.०६.१९७२ ३०.०६.२०३० ०७.०७.२०१६ ०१.०६.२०१७ ।|नविवि 
३१ श्रीमती [Raise इमाव प. ०३.०६.१९७५ | 30.08.2033 | 04.00.2078 |_०१.०६.२०१७ |साप्रवि 
32 श्रीमती ।शि.सु.देशाापांडे खुला प. २२.०७.१९७३ | ३१.०७.२०३१ ०७.०७.२०१६ ०१.०६.२०१७ ।साप्रवि 
३३ श्री ।दि.रा.बागणे खुला प. २७.०४.१९६८ | ३०.०४.२०२६ ०७.०७.२०१६ ०१.०६.२०१७ ।मवववि 
३४ श्रीमती ।सं.सु.गवस खुला प. ०१.०७.१९७४ | ३०.०६.२०३२ ०७.०७.२०१६ ०१.०६.२०१७ ।मवबाविवि 
३५ श्री lax mrad खुला प. १०.१२.१९७१ | ३१.१२.२०२९ ०७.०७.२०१६ ०१.०६.२०१७ ।साप्रवि 
३६ श्रीमती ।क.हे.धारप खुला प. ०६.११.१९७२ । ३०.११.२०३० ०७.०७.२०१६ ०१.०६.२०१७ ।साप्रवि 
३७ श्रीमती ।मं.मं.साळवी खुला प. ११.०५.१९७३ | ३१.०५.२०३१ ०७.०७.२०१६ ०१.०६.२०१७ ।विवि 
a Aaa ease न्या 7. 20.92.9808 | 39.92.2032 ०७.०७.२०१६ ०१.०६.२०१७ ।|कौविवउवि 
३९ श्री अ.ज.तायडे अजा प. ०१.०८.१९६९ | ३१.०७.२०२७ ०७.०७.२०१६ ०१.०६.२०१७ गृवि 
go श्रीमती |न.ना.चव्हाण खुला ०६.०२.१९७० | २९.०२.२०२८ ०७.०७.२०१६ ०१.०६.२०१७ |साप्रवि 
४१ श्रीमती ।वृ.स.चवाथे इमाव प. ०७.०९.१९७० | ३०.०९.२०२८ ०७.०७.२०१६ ०२.०६.२०१७ |उऊवकावि 
BR श्री वा.मु.राऊळ खुला प. २०.०१.१९७५ ३१.०१.२०३३ १३.१०.२०१६ ०२.०६.२०१७ | fate 
४३ श्री ।द.स.शिदे खुला प. २८.०७.१९६६ | ३१.०७.२०२४ ०७.०७.२०१६ ०३.०६.२०१७ |मृवजसंवि 
88 श्री ।श.दा.शिदे खुला प. ०९.०६.१९६३ | ३०.०६.२०२१ ०७.०७.२०१६ ०३.०६.२०१७ |गृवि 
84 श्री दि.तु.कळविकट्टे खुला प. १९.१०.१९७१ ३१.१०.२०२९ ०७.०७.२०१६ ०३.०६.२०१७ ।साबांवि 
8& श्री दया.शं.मुंजाळे खुला प. १५.०९.१९७० | ३०.०९.२०२८ ०७.०७.२०१६ ०१.०७.२०१७ ।॥जलसंपदा 
80 श्री ल.सं.पाटील खुला प. २५.०९.१९६७ ३०.०९.२०२५ ०७.०७.२०१६ ०१.०७.२०१७ |संकावि 
Be श्री ।प्र.संमाडकर भज(क) प. १७.०६.१९८१ | ३०.०६.२०३९ ०७.०७.२०१६ ०१.०७.२०१७ ।मवववि 
४९ श्री सु.स.राठोड विजा(अ) प. ०१.०६.१९६९ ३१.०५.२०२७ १०.०७.२०१७ ०१.०७.२०१७ ।पापुवस्ववि 
Yo श्रीमती ।वै.पं.बोरुडे (जाधव) विजा(अ) प. १४.०६.१९८३ | ३०.०६.२०४१ २०.०६.२०१७ ०१.०७.२०१७ ।विवन्यावि 
५१ श्री स.वि.कोवे अज प. २१.०८.१९७९ | ३१.०८.२०३७ ०७.०७.२०१६ ०१.०७.२०१७ |आविवि 
पर प्रसादकुमार I HI (S) स.(१/२०१६ ०८.०४.१९८७ | ३०.०४.२०४५ 30.019. 2049 28.09.2099 साप्रवे | 
५३ पतंगे इमाव स.(२/२०१६ ०८.१२.१९८५ ३१.१२.२०४३ २३१.०७.२०१७ 28.09.2099 ।|साआ 
48 [महावीर बाळासाहेब झेंडगे | वीर बाळासाहेब झे खुला स.(३/२०१६ ०२.१२.१९९० ३१.१२.२०४८ २३१.०७.२०१७ २९.०७.२०१७ किषिपदुम ||| 
५५ | श्रीमती | पूजा प्रभाकर प्‌ खुला स.(४/२०१६ २२.०७.१९९१ ३१.०७.२०४९ ३०.०७.२०१७ २९.०७.२०१७ 
५ रंगनाथ इ झ्माव स.(५/२०१६ 20.09.9829 | ३१.०१.२०४५ 37.09.2099 २९.०७.२०क |साबावे | 
yo |_ श्रीमती | सपना मच्छिद्र भगत खुला स.(६/२०१६ २१.०६.१९८६ ३०.०६.२०४४ २९.०७.२०१७ २९.०७.२०१७ |जलसंपदा 
x4 |_ श्रीमती | धेता श्यामराव सावदकर अजा स.(७/२०१६ १२.१०.१९८५ ३१.१०.२०४३ २३१.०७.२०१७ २९.०७.२०१७ मवर्वावे | 
ठ्९ जयप्रकाश इं अजा स.(८/२०१६ १०.०३.१९७९ | ३१.०३.२०३७ २१.०७.२०१७ २९.०७.२०१७ [गृह 
६० तुषार प (ञ) स.(९/२०१६ १३.०९.१९९२ | ३०.०९.२०५० २९.०७.२०१७ २९.०७.२०१७ |अल्पसंख्याक 
aa SPL SENS न्हा Sal (90/2098) | ०१.१०.वर९० | ३०.०२.२०४८ | 28-0G VOW | ३९.०७.३०व७ 
६२ प्रवीणज्ञाबाकोतमे | इ्माव स.(११/२०१६) १७.०२.१९९२ २८.०२.२०५० २९.०७.२०१७ २९.०७.२०१७ |मृद व जलसंधारण 
६३ [अमोल भिमराज उगलमुगळे | भज(ड) स.(१२/२०१६) | 25-08-9889 । ३१.०७.२०४८ २९.०७.२०१७ 28.09.2090 उवतंशिवे  ण__| 


01.01.2018 Provisional 


1/2 


अ.क्र नाव प्रवर्ग स-सरळसेवा/ | जन्मदिनांक | सेवानिवृत्तीचा | रुजू दिनांक/ | कक्ष अधिकारी विभाग 
प.-पदोन्नती दिनांक तदर्थ पदोन्नतीचा पदावरील 
दिनांक ज्येष्ठतेचा 
दिनांक 
६४ श्रीमती भता गोपाळ जगताप खुला स.(१३/२०१६ । २७.१२.१९८४ ३१.१२.२०४२ ०८.०९.२०१७ २९.०७.२०१७ |अनापुवग्रासंवि 
६५ श्री ।रविंद्र गोरख भराटे खुला स.(१४/२०१६) । २९.०३.१९८९ | ३१.०३.२०४७ २९.०७.२०व७ २९.०७.२०१७ |पापुवस्ववि 
६६ श्रीमती ।स्नेहा अजित चुरी Sag स.(१५/२०१६) | 26-08-9820 | 30 08 Qo¥y 39.09.2099 ३०.०७.२०१७ aerate 
६७ | श्रीमती | MAEM रशिदखान पठान खुला स.(१६/२०१६) १८.०४.१९८६ ३०.०४.२०४४ २८.०८.२०१७ 30.09.2099 
६८ जगताप खुला स.(१७/२०१६) 23.04.9828 39.04.2089 30.09.2099 30.09.2099 भज इमाव व कल्याण 
६९ श्री ।नि.ना.ठाकूर अज प. ०२.०८.१९८४ | ३१.०८.२०४२ २०.०६.२०१७ ०१.०८.२०१७ | ग्राविवपंरावि 
01.01.2018 Provisional 2/2 


